अहमदनगर-बीड-परळी-वैजनाथ या नवीन 
रेल्वेमार्गाकरिता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक आरएलवाय-०९०९/प्र.क्र.२४४ (भाग-२)/परिवहन-५, 
२रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २१ ऑगस्ट, २०१५ 
वाचा :- १ शासन क्र.आरएलवाय-०९०९/प्र.क्र.२४४ (भाग-२)/परिवहन-५, दिनांक ३१ जुले, २०१५. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.३४/कोषा.प्रश्ा-५, 
दिनांक 28 जुले, २०१५. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५. 


शासन शुध्दिपत्रक : - 
अनुक्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र.४ च्या पुढे खालील अधिकचे दोन परिच्छेद 
समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 

प्‌. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र:अर्थसं-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर देयकांन्वये आहरित करण्यात 
येणा-या रकमेचे स्वरुप “अंशदाने” या तपशीलवार शीर्षाखाली येते. त्यानुसार तपासणी करावयाच्या सूचित नमूद 
केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे तसेच उक्त शासन निर्णयाच्या परिच्छेद ७ ते १८ मधील अटी व शर्तीचे पाळन करण्यात 
आले आहे. 

६. तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.३४/कोषा.प्रशा-५, दिनांक २४ 
जुले, 2094, मधील परिच्छेद अमध्ये नमूद अनुक्रमांक १ ते १० मधील सर्व अटी व acid पालन करण्यात आले 
आहे. 

सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१५०८२४११५७१४९८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vidyadhar 


Vidyad har creed Malegaonkar 


N: CN = Vidyadhar Avinash 
1 Malegaonkar, C = IN, S = 
Avi n as h Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


M al eg ao n kar OU = Officer On Special Duty 
Date: 2015.08.24 12:15:31 
+05'30' 


(वि. अ. मालेगांवकर) 
विशेष कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) महालेखापाल १व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२) सदस्य (अभियांत्रिकी), रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, to भवन, नवी दिल्ली-११०००१. 
३) महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई-४००००१.. 


शासन शुध्दिपत्रक आरएलवाय-०९०९/प्र.क्र.२४४ (भाग-२)/परिवहन-५ 


४) वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई-४००००१.. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७) बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) वित्त विभाग, व्यय-८ बीयुडी-११, मंत्रालय, मुंबई. 

९) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर रक्कमेचा धनादेश 
Financial Adviser and Chief Accounts Officer (Construction), Mumbai CST यांच्या 
नावाने काढण्यात यावा. 

११) निवड नस्ती परिवहन -५ 


प्रत माहिती करिता 


१) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


